पीठासीन अधिकारी, 
Ber न्यायाधिकरण, 
पदावर नियुक्ती बाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १३ जुले, २०२१ 


वाचा: महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. A-94223/¢9 
१२५२/२०२१, दिनांक ०७.०७.२०२१. 


IIR seat - 


महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३) च्या कलम ८ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक 
अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक- ३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पीठासीन अधिकारी 
म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या 
अनुषंगाने सदर नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


AH) नावव सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
(309) २ ३ 
q श्री. संतोष दादाराव गरड, दिवाणी पीठासीन अधिकारी, शाळा 
न्यायाधिश, वरिष्ठ विभाग न्यायाधिकरण, नाशिक 


२ श्री. संतोष दादाराव गरड यांनी पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक या 
पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा दिनांक शासनास सादर करावा. 


३. याबाबतची आवश्यक ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द 
करण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी करावी. 


नाशिक 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


8. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१३११४२५४७०२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK VIJAY — aickceieretnnietm oso sscre 


5.4.20=a8b4d56939f92ca00dOf1 036f37e5c0743e0f0aea72b2f23cc46d5945 
b37d69, pseudonym=0BFE14F7A1A9C39851527D3E05D62CA529C327D7, 


ialNumber=8E3FEACS5ACB1 1AE3D9464A8A336D7067314E8F58B632FCBB 
7B5B4CF900C4649B, cn=DEEPAK VAY SHELAR 
Date: 2021.07.13 11:51:09 +05'30' 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सचिव, महाराष्ट्र 


प्रत, 


आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे. 
महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई 
संबंधित शिक्षणाधिकारी, (प्राथ./माध्य./निरंतर). 
पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, नाशिक 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

९. व्यवस्थापक, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई (पत्राद्वारे 
प्रत, (माहितीस्तव) 

१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 

अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक 
निवडनस्ती 


ASME KWH > 


oc ८०० A 


पृष्ठ २ पैकी २ 


